यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, 
नाशिक यांचे पुणे येथील विभागीय केंद्र इमारतींचे 
बांधकाम करण्याकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.भूखंड-२०२१/प्र.क्र.१८(२)/विशि-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.बेठक-२०२१/प्र.क्र.३६/विशि-२ दि.२५.११.२०२१ . 


२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.बैठक-२०२१/प्र.क्र.३६/विशि-२, दि.२९.०९.२०२२ व 
दि.२०.०६.२०२ 3 

3) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.पुरक-२०२३/प्र.क्र.१०५/विशि-२ दि.२५.०१.२०२४. 

8) कुलसचिव, WAT चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक यांचे पत्र क्र.युडब्ल्यूडी/ 
युडब्ल्यूडी/२०२४-२५/५०६, दि.२५.०६.२०२४. 


ज्ञापन :- यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक विद्यापीठाचे पुणे येथील विभागीय केंद्र इमारतींचे 
बांधकाम करण्याकरीता रु.११८५.३१ लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास दि.२५.११.२०२१ रोजीच्या संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. TEAR सदरहू कामाकरीता संदर्भ क्र.२ व 
3 येथील शासन निर्णयान्वये एकुण रु.७६०.०० लक्ष एवढा निधी वितरीत करण्यात आला होता. तथापि 
रु.४३६.८२ लक्ष एवढा निधी शासनास समर्पित करण्यात आला असुन, या कामावर प्रत्यक्षात रु.३२३.१८ लक्ष 
एवढा निधी खर्च करण्यात आला आहे. आता सदरहू बांधकाम तातडीने पूर्ण होण्यासाठी उर्वरित निधी वितरीत 
करण्याची संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये विद्यापीठाने विनंती केली आहे. तद्नुषंगाने या बांधकामास निधी उपलब्ध 
करुन देण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक यांचे 
पुणे विभागीय केंद्राच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी रु.१,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी फक्त) इतका निधी 
खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


नः 
२. 


2. 


हा निधी प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच वितरीत तथा आहरीत करण्यात यावा. 

चाळू आर्थिक वर्षात विधीमंडळाच्या निदर्शनास आणलेल्या कामनिहाय तरतूदीपेक्षा जादा खर्च करण्यात 
येऊ नये. 

कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित अधिक्षक अभियंता यांनी प्रशासकीय मान्यतेच्या रकमेपेक्षा जास्त खर्च 
कामांवर करु नये. 

संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी कामाची प्रगती व झालेला खर्च याचा अहवाल संबंधित विद्यापीठाचे 
कुलसचिव व संचालक, उच्च शिक्षण यांच्याकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी. 

विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने विशेष 
दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन वितरीत करावा. निधी 


वितरीत करतांना वरील अटी व शार्ती विचारात घ्याव्यात. तसेच वरील अनुदानाची सर्व कागदपत्रे व हिशोब 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः भूखंड-२०२१/प्र.क्र.१८(२)/विशि-२ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई किंवा प्रकरणपरत्वे महालेखापाल-२, नागपूर यांनी सदर कामाकरीता 
प्राधिकत केलेले अधिकारी यांना तपासण्याचे अधिकार असून, त्यांनी मागणी केल्यास, सर्व कागदपत्रे 
त्यांच्याकडे तपासणीकरीता विद्यापीठाने सादर केली पाहिजेत. 


३. विद्यापीठास ज्या उद्दिष्टासाठी मंजुर केलेल्या अनुदानाचा वापर त्याच उद्दिष्टासाठी करावा. तसेच 
विहीत कालावधीमध्ये सदरचा खर्च पूर्णपणे करण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी आणि त्याबाबतचे 
विनियोग प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) शासनास विहित वेळेत सादर करण्यात यावे. 


४. सदरहू बांधकामावर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक - एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष- ४२०२ शिक्षण, 
सर्वसाधारण शिक्षण २०३, विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण (४२०२ ००७९) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२०२५ 
मधील मंजूर तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


प्‌. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०२४, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२४/प्र.क्र.८०/ अर्थ-३ दि.२५.०७.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयातील परिशिष्ट 
मधील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१५४/२०२४/व्यय-५, दि.०२.०९.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inu}l संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०९१३१३११५५८१०८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
A A TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7cf07ca60db7abc1 cfac99c84ab 1 b5bfcO 
dae4609d631d0, posta ICode=400032, st=Maharashtra, 

Pp A N D ) U R A N G L U B A L serialNumber=AF6895C47A84066432F5BDD1F182B4163D880AC9B 
D8D24A198FD0E7310BBEB59, cn=PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2024.09.13 13:12:34 +05'30' 

(प्रताप पां.लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव, (सार्वजनिक बांधकाम विभाग/इमारती), मंत्रालय, मुंबई. 

७. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८. महालेखापाल, (लेखापरीक्षण)-१/२, मुंबई/नागपूर. 

९. शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे. 

१०. कुलसचिव, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक. 

११. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः भूखंड-२०२१/प्र.क्र.१८(२)/विशि-२ 


शर. 
१३. 
aw. 
१५. 
१६. 
१७. 
र्ट: 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम पूर्व विभाग, पुणे. 

कार्यासन (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन (१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अर्थसंकल्प-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


निवडनस्ती (विशि-२). उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


